उषा 


मेहली गोभाई 


_ 
_ उंदीर सुंदरी उषा 


एक पंचतंत्र कथा 


उंदीर सुंदरी उषा 


पुनर्लेखन आणि चित्र : मेहली गोभाई 


हजारो वर्षांपूर्वी भारतात, याज्ञवल्क्य नावाचे एक ऋषी 
होऊन गेले. ते आणि त्यांची बायको एका घनदाट जंगलात 
राहत असत. त्या जंगलातून पवित्र गंगा नदी वाहत असे . 
एके दिवशी पहाटे नेहमीप्रमाणे ते प्रात: संध्या करण्यासाठी 
नदीकिनारी गेले. 


एका पक्ष्याच्या भेदक चित्कारण्यामुळे त्यांच्या संध्येत 
व्यत्यय आला. त्यांनी वर पाहिले. त्यांच्या डोक्यावर एक 
क्षुब्ध बहिरी ससाणा चकरा मारताना दिसला. तेवढ्यात 
काहीतरी मऊ आणि उबदार त्यांच्या हातात पडलं . 
ससाण्याच्या चोचीतून त्याची शिकार सुटली होती . . 


ऋषींनी हळू हळू आपला हात उघडला. त्यांच्या तळहाताच्या 
ओंजळीत एक चिटुकला उंदीर होता . त्याचे लहान , कोमल 
शरीर भीतीने थरथर कापत होते . त्या वृद्ध ऋषींनी 
काळजीपूर्वक घाबरलेल्या उंदराला एका वडाच्या पानावर 
ठेवले आणि आपली प्रार्थना पूर्ण केली. मग त्यांच्या 
योगसामर्थ्याद्वारे त्यांनी त्या उंदराला एका सुंदर लहान 
मुलीचे रूप दिले . 


घरी गेल्यावर त्यांनी मुलीला आपल्या बायकोकडे दिले. ते 
म्हणाले, " भार्ये, ही आपल्यासाठी देवांनी दिलेली भेट आहे. " 
ऋषींच्या पत्नीने त्या सुंदर लहानग्या मुलीला आपल्या 
हातात घेतले . तिला खूप आनंद झाला होता. तिला तिच्या 
आजपर्यंत केलेल्या प्रार्थनेचे फळ मिळाले होते. तिला आपले 
हक्काचे मूल मिळाले होते. 


पहाटेच्या सुमारास मिळाली म्हणून त्यांनी त्या 
चिमुरडीचे नाव ठेवले उषा . त्यांनी आपल्या मुलीप्रमाणेच 
तिचेलालनपालन केले. 
__ अशीच काही वर्षे आनंदाने गेली. आता उषा मोठी 
झाली होती. एक रूपवान तरुणी दिसायला लागली होती . 
ती जंगलात फिरत असताना , तिच्या सौंदर्याने आणि 
नजाकतीने प्राणीही भारावून तिच्यासह फिरत असत . 


एके दिवशी सकाळी ऋषींची बायको त्यांना म्हणाली, 
" मला वाटतं आपल्या मुलीसाठी आता पती शोधण्याची 
वेळ आली आहे." "तिच्यासाठी आपण सर्वोत्तम वर 
शोधला पाहिजे. " ऋषी म्हणाले. " मी सूर्यदेवाला पत्नी 
म्हणून तिचा स्वीकार करायला सांगेन ! " 


असे म्हणून त्या ऋषींनी सूर्याला बोलावलं . 
सूर्यदेव आपल्या सर्व सोनेरी वैभवासकट आला. 
त्याच्या तेजाने जंगलातील झाडांची पाने जळाली 
आणि गवत होरपळले . 
उषा वळून ओरडली. " मी त्याच्याकडे पाहू शकत 
नाही. डोळ्यांना दिपवणारे त्याचे तेज आहे आणि 
तो तापदायक आहे. " मग ऋषींची बायको 
म्हणाली, " काळजी करू नकोस मुली, तुझे वडील 
तुझ्यासाठी सूर्यापेक्षाही वरचढ पती शोधतील. " 
" हे रवि , तुझ्यापेक्षा मोठा, वरचढ असा कोणी 
आहे का ? " ऋषींनी सूर्याला विचारलं . सूर्याने 
उत्तर दिलं , " ढग माझ्यापेक्षा वरचढ आहे, कारण 
तो मला लपवू शकतो. आणि माझे तेज कमी करु 
शकतो." 


ent 


मग ऋषींनी ढगाला बोलावलं . 
ढगांचा देव आकाशातून खाली उतरला तेंव्हा आकाश गडद 
झाले आणि जंगलातील प्राणी पळून गेले . 
" तुला हा ढग पती म्हणून चालेल? " ऋषींनी आपल्या मुलीला 
विचारलं . 
" अहो नाही बाबा. " उषा म्हणाली. " तो किती काळा आहे, 
माझ्यासाठी तो नाही. " 
"हे ढगा, तुझ्यापेक्षा महान असा कोणी आहे काय? " ऋषींनी 
विचारलं . "वारा," ढगाने उत्तर दिलं , " एका झटक्यात तो 
मला त्याला हवं तिथे घेऊन जाऊ शकतो. " 


म्हणून त्या ऋषींनी वाऱ्याला बोलावलं . महान पवनदेव 
जंगलात गर्जना करीत होता . अगदी उंच आणि सशक्त 
झाडंदेखील त्याच्या मार्गावर वाकत होती आणि डोलत 
होती. 
" तो खूप बेचैन वाटतो आणि चंचलही आहे! " उषा ओरडली. 
" हे पवनदेवा तुझ्यापेक्षा कोण मोठा आहे? " ऋषींनी 
विचारलं . 
" पर्वत ," वारा म्हणाला, " कारण तो एकटाच माझ्या मार्गात 
उभा राहू शकतो आणि मला थांबवू शकतो." 


मग ऋषींनी पर्वताला हाक मारली. पर्वताने उत्तर दिले , 
म्हणजे ती गर्जनाच होती. 
त्यामुळे निर्माण झालेल्या हजारो प्रतिध्वनींनी सारी जमीन 
हादरली. 
" शेवटी मला माझ्या मुलीसाठी सर्वात महान नवरा मुलगा 
सापडला. " ऋषी आपल्या मुलीला म्हणाले . 
"कृपया मला त्याच्याशी लग्न करण्यास भाग पाडू नका. " उषा 
ओरडली. " मी इतक्या ओबडधोबड आणि तिरक्या तारक्या 
माणसाबरोबर कसे जगू? " 
" हे पर्वता, तुझ्यापेक्षा कोण मोठा असू शकेल ? " निराशेने ऋषी 
उद्गारले . 


त्यावेळेस प्रतिध्वनींनी उत्तर दिले. " जो डोंगर कुरतडू 
शकतो त्याच्यापेक्षा महान कोणीही असू शकत नाही . " 
तेवढ्यात, दाट जंगलातून एक छोटा उंदीर बागडत आला . 
तो थेट उषाकडे पळाला आणि तिच्या पायाजवळ बसला. 
त्याचं चमकदार अंग, जणू तापलेल्या सोन्यासारखे होतं . 
आणि त्याचे चिमटीसारखे नाक पहाटेच्या वेळच्या 
आकाशाप्रमाणे लाल गुलाबी होते . . 


त्या ऋषींना मग काय करावे लागेल हे माहीत 
होते. त्यांनी आपल्या योगसामर्थ्याद्वारे आपल्या 
मुलीचे रूपांतर पुन्हा उंदरामध्ये केले. 
एका क्षणासाठी उषा त्या ऋषीपदी पोचलेल्या 
माणसासमोर शांतपणे उभी राहिली, तिचे डोळे 
प्रेमाने आणि आनंदाने चमकत होते . 
मग ती तिच्या शेजारी थांबलेल्या छोट्या उंदराकडे 

वळली आणि ते दोघे एकत्रच त्या 
घनदाट जंगलात पळत गेले . 


या सुंदर जीवाच्या दर्शनाने त्या तरुण मुलीच्या अंगावर 
रोमांच उठले. आणि तिचे हृदय त्या लहान उंदराविषयीच्या 
प्रेमाने भरले. ती आपल्या गुडघ्यावर खाली बसली आणि 
म्हणाली, 
"प्रिय पिताश्री, कृपया मला माझे मूळ रूप द्या . मी याच्याशी 
लग्न केले तरच मी खरोखर आनंदी होईन. इतर कोणीशीही 
लग्न करून मी सुखी होणार नाही. " 


समाप्त 


कथेबद्दल थोडंसं. 
माऊस - मेडन ही गोष्ट बहुधा हजारो वर्षांपूर्वी भारतात प्रथम सांगितली गेली होती. नंतर , ख्रिस्तपूर्व 
200 सालाच्या आसपास संस्कृत भाषेमध्ये ( अभिजात भारतीय भाषा) ही लिहिली गेली. 
ही कथा पंचतंत्राचा (म्हणजे "पाच पुस्तके ") एक भाग आहे, ज्यात चौऱ्यांशी " नीति " किंवा नैतिक 
मूल्ये सांगणाऱ्या कथा आहेत. मूलतः पंचतंत्र गुरुतुल्य जनांनी लिहिलेले होते . एका शहाण्या 
राजाच्या तीन मूर्ख पुत्रांना बोध मिळावा म्हणून त्या गोष्टी सांगण्यात आल्या होत्या . 
पंधराव्या शतकात त्याकाळच्या छपाईच्या नवीन तंत्रातून छापल्या गेलेल्या पहिल्या काही 
पुस्तकांमध्ये पंचतंत्राची इंग्रजी व जर्मन भाषेतील आवृत्ती निघाली होती. याशिवाय इतर भाषांतरे 
आजही लोकप्रिय आहेत . 


लेखक / कलाकाराबद्दल 
मेहली गोभाई हे मूळचे मुंबईतील रहिवासी आहेत . लंडनमधील रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टमध्ये 
जाण्यापूर्वी त्यांनी अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्रात बीए केले आणि तेथे लॉ स्कूलमध्ये शिक्षण 
घेतले. 
श्री. गोभाई यांनी मुंबई , लंडन आणि न्यूयॉर्क येथील बड्या जाहिरात कंपन्यांमध्ये कला दिग्दर्शक 
म्हणून काम केले आहे. ते आता न्यूयॉर्क शहरात एका अपार्टमेंटमध्ये राहतात. त्यांनी आपल्या 
घरात एक बुलडॉग आणि दोन सयामी मांजरी ठेवलेल्या आहेत . ते चित्रकला आणि लेखन अशा 
दोन्ही गोष्टींना आपला वेळ देतात . 


